माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
संचालक (माहिती), गट-अ या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मावज २०२०/प्र.क्र.९५ /का.३४अ, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२१ 
प्रस्तावना:- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील श्री. गणेश श्रीधर रामदासी उपसंचाळक (माहिती) 
गट-अ, (वेतनश्रेणी 5-२३: ६७७००-२०८७००/-) यांना विभागाच्या शासन निर्णय क्र.मावज- 
२०१९/प्र.क्र.३२/३४-अ दिनांक १९.८.२०१९ अन्वये संचालक ( माहिती) गट-अ, ( वेतनश्रेणी 5-२५ 
७८८८० - २०९२००/-) या पदावर ११ महिने किंवा नामनिर्देडानाने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत या पैकी जे 
अगोदर घडेल या अटीवर संचालक ( माहिती ), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद या पदावर तदर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर तदर्थ पदोन्नती, पदोन्नती कोट्यातील पद Rat 
होईपर्यंत पुढे चाळू ठेवणे तसेच पदोन्नती कोट्यातील पद रिक्‍त झाल्याने अशा पदावर निव्वळ तात्पुरती 
पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत आस्थापना मंडळाच्या दि.१८.२.२०२१ रोजी 
पार पडलेल्या बैठकीमध्ये मंडळाने संचालक(माहिती) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात श्री. रामदासी यांना 
पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे. 
शासन निर्णय :- 

आस्थापना मंडळाने केलेली शिफारस विचारात घेऊन श्री. गणेश श्रीधर रामदासी, उपसंचालक 

( माहिती ) गट-अ, यांच्या संचाळक पदावरील पदोन्नती बाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


a) श्री. गणेश श्रीधर रामदासी यांची संचालक ( माहिती) ,पदावरील तदर्थ पदोन्नती 
दि. २०.७.२०२०ते दि.३१.८.२०२०कालावधीमध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 

ब) तसेच श्री. गणेश श्रीधर रामदासी यांना दि.०१.०९.२०२० पासून संचालक (माहिती yar 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
निर्णयाच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२.दिनांक २०.७.२०२० ते दिनांक ३१.८.२०२० या कालावधीतील तदर्थ पदोन्नती नामनिर्देशन 
कोट्यातील असल्याने सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. 


३. श्री. गणेश रामदासी, संचालक यांच्या पदोन्नतीच्या पार्श्वभुमीवर शासन निर्देशानुसार त्यांची 
पदस्थापना संचालक ( प्रशासन व तांत्रिक कक्ष ) या पदावर करण्यात येत असून श्री. अजय अंबेकर, 
संचाळक यांची बदलीने पदस्थापना संचालक (माहिती/ वृत्त व जनसंपर्क) या पदावर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज २०२०/प्र.क्र.९५ /का.३४अ, 


४. श्री. गणेश रामदासी, यांच्या उपरोक्‍त पदस्थापनेमुळे रिक्‍त होणाऱ्या संचालक (माहिती ), मराठवाडा 
विभाग, औरंगाबाद या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रक क्र.एसआरव्ही/ 
२०१८/प्रक्र.२०८/कार्या.१२,दि.५ सप्टेंबर २०१८ अन्वये योग्य त्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची कार्यवाही 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क यांनी करावी. 


दघ. सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१३३६००५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत असून सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ramkisan 
Narayanrao Musale 
(रा. ना. मुसळे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.राज्यमंत्री,(साप्रवि./माहिती व जनसंपर्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सचिव (मावज),यांचे स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२ 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई३२ 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 ( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा ) (प्रशासन व तांत्रिक कक्ष )मुंबई/ नागपूर 

९. संचालक (माहिती ) ( प्रशासन) ,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.संचाळक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
११.संचालळक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 
१२.संचालक (माहिती) विभागीय माहिती कार्यालय, नागपूर अमरावती विभाग, अमरावती, 
१३.उपसंचालक (लेखा) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१७.सर्व विभागीय माहिती कार्यालय (मावज) 

१८.सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय (मावज) 

१९.श्री.रामदासी, संचालक (मावज ) मार्फत 

२०. श्री.अंबेकर, संचाळक (मावज) मार्फत 

२१.सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-३४,१२,१३ व १६-ब 

२२.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


